विभागीय आयुक्त यांचे कार्यालयाकरीता 
मंजूर अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अराप-२०२१/प्र.क्र.२७०/आस्था-७ 
ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन 
२५, मर्झबान पथ, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक :- ६ जुले, २०२१ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय,ग्राम विकास विभाग, क्रमांक अराप- २०२१/प्र.क्र.२७०/आस्था-७, दि.२९ 
जुन,२०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयामधीलळ विवरणपत्रातीळल स्तंभ क्र. १६ येथे दर्शविलेल्या “कनिष्ठ 


प्रशासन अधिकारी” या पदाऐवजी “संगणक ऑपरेटर” हे पद वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७०६१८०९१७३०२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vijay 6' di 
we Chandeki 
Vijay DN: c=IN, o=G it of 
Maharash =Rural 
ment Department, 


Govindrao 2" 


2.5.4.20=c4af9d57960c0b17c06d02 


fa756c6ceed7f4d72aa8975¢42ae15 
C h an d e ka [. 403९055699, cn=Vij drao 


(वि.गो.चांदेकर) 
उप सचिव ग्रामविकास विभाग 


प्रति, 
प्रति. 
१.विभागीय आयुक्‍त, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
२.महालेखाकार, महाराष्ट्र राज्य (१, मुंबई. 
३.महालेखाकार, महाराष्ट्र राज्य (२), नागपूर. 


शासन शुध्दीप्रतक क्रमांकः अराप-२०२१/प्र.क्र २७०/आस्था-७ 


४.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

५.संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६.संचालक, लेखा व कोषागारे महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७.वित्त विभाग, कार्यासन क्रमांक व्यय-१५ व अर्थसंकल्प १९, अर्थ-३, अर्थ-१६ 

८.अवर सचिव / कक्ष अधिकारी,कार्यासन क्रमांक- पंचायतराज-१/आस्था-३/आस्था-८/आस्था-१२/ 
आस्था-१(५प्रती )/ वित्त ७/ वित्त-८ व वित्त-९ ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग मंत्रालय मुंबई-३२ 
९.निवड नस्ती आस्था-७, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


